रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.२५/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ : शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५२/दोन/पोल-१, 
दिनांक २०.११.२०२३. 


शासन आदेश. 


शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२३/प्र.क्र.३५२/दोन/पोल-१, दिनांक 
20.99.2023, यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद “पोलीस 
HAAP/NART उप आअउुक्त (असंवरी” या संवर्गातील रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (४) 
मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, याद्वारे, सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे | शासन आदेशा, गृह विभाग, बदलीने 

नाव क्र.आयपीएस-२०२३/ सुधारित पदस्थापना 

(श्री./श्रीम,) प्र.क्र.3५२/दोन/पोल-१, 

दि.२०.११.२०२३, यामध्ये 

निर्दिष्ट बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (3) 
(| । माधुरी कांगणे अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 
लोहमार्ग, पुणे पिंपरी-चिंचवड 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, 
भारत निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१.१२.२०२३, यामधील सूचना, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या Gos २२न(२) यामधील 
परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.२५/पोल-१अ. 


५. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१९१२२७७९२९ असा आहे. हा 
शासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MRUNAL KRISHNA SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=0cb0d6eceOccae8c84500c¢20573f214867456b72833559ab 


e295a3addc1547c5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S AWA N T serialNumber=410C5F7970E99BA8F8E7899E41A3E5C504381ED98 
2CD86DE7B0B97C6881E3432, cn=MRUNAL KRISHNA SAWANT 
Date: 2024.02.28 19:21:32 +05'30' 
. 
(मृणाल कृष्णा सावंत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


१) पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) संबंधित रा.पो.से. पोलीस अधिकारी (Wate ग्हासंचालक; यहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत/ 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


